कारागृह विभागातील कारागृह 
उपमहानिरीक्षक या संवर्गातील अधिकारी 
यांच्या विनंती बदल्या, सन-२०२२. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलई-०३२२/प्र.क्र.५९/तुरूंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ सप्टेंबर २०२२. 


संदर्भ :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, १२ मे, २००६. 


शासन seat :- 


गृह विभागाच्या अधिनस्त कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक या 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या बदल्यांबाबत दि.०२.०९.२०२२ रोजी पार पडलेल्या नागरी सेवा 
मंडळाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेळी शासन मान्यता विचारात घेऊन, महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, १२ मे, २००६ च्या कलम ४ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने खालील 
तक्त्यातील अधिकारी यांची स्तंभ ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याच्या पदस्थापनेचे | बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 


(१) (2) (3) (8) 


i श्रीमती स्वाती माधव साठे | कारागृह कारागृह उपमहानिरीक्षक, 
उपमहानिरीक्षक, पूर्व | पश्चिम विभाग, पुणे. 
विभाग, नागपूर. 


२ | at. योगेश दत्तात्रय देसाई | कारागृह कारागृह उपमहानिरीक्षक, 
उपमहानिरीक्षक, पश्चिम | दक्षिण विभाग, मुंबई. 
विभाग, पुणे. 


२. सदर SSS तात्काळ अंमलात येत असून, उक्त अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी 
रुजू होण्याकरिता संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित कारागृह 
उपमहानिरीक्षक यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू झाल्याचा अहवाल न 
चुकता शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०३२२/प्र.क्र.५९/तुरूंग-१ 


३. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
स्वाती माधव साठे यांच्याकडे तसेच कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. योगेश दत्तात्रय देसाई यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक २०२२०९०७१४३४१५३२२९ असा आहे. सदरील 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAHUL VIJAY KULKARNI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb37 1c432c67afaec7 daSaad928d966ad 


4270c6a4f1ac39, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=31493D4A6291F531ED8FD00972CCBFA0376623C7F6 
C38C3B848BFBE06685A219, cn=RAHUL VUAY KULKARNI 
Date: 2022.09.07 17:08:00 +05'30' 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे/दक्षिण विभाग, मुंबई/मध्य विभाग, 
औरंगाबाद/पूर्व विभाग, नागपूर/पश्चिम विभाग, पुणे. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित). 

७. संबंधित अधिकारी (मार्फत अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 

सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
. निवडनस्ती/तुरूंग-१. 


io 


पृष्ठ २ पैकी २ 


